महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (अतां) 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील संचालक (व) (अतां)/ उपजिल्हा व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:व्यशिअ-२०१८/(प्र.क्र.८६)/व्यशि-१ 
मंत्रालय, २ रा मजला , मुख्य इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ११ फेब्रुवारी,२०२१ 


वाचा:-(१) सहा. संचालक (व) (अतां) , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जे सू./२०२०/प्र.क्र.३०, दिनांक ०९.०२.२०२१ 


परिपत्रक : 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (अतां) वेतनश्रेणी- एस १८,रू.४९१००-१५५८०० या संवर्गातील 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सहा. संचालक (व) (अतां)/ उपजिल्हा व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांची दि.०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये 
दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर जेष्ठतासूची संचालनालय व अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
सूचना फलकावर माहितीसाठी लावण्याची व्यवस्था संचालकांनी करावी. 
२. सदर जेष्ठतासूची व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ यांच्या 
कार्यालयातील सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिध्द करण्याची व्यवस्था संचालकांनी करावी. 


3. सदर परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, 
त्याचा संकेतांक क्रमांक: २०२१०२१११६३४१३०६०३ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kishor Baliram Nanvare DN: CN= Kishor Balam Nanvate, CIN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 
Skill Development and Entrepreneurship Department 
Date: 2021.02.11 16:40:19 +05'30' 


(किशोर ब. ननवरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचालकांमार्फत). 
सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचालकांमार्फत. 

सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१ 


oc “७ AD WO 


शासन निर्णय क्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२,दि.२१.१०२०११ सोबतचे WIT "a" 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (अतां) रू.४९१००-१५५८०० एस १८ या वेतनश्रेणीमध्ये नामनिर्देशानाने / पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या अधिका-यांची दि.१/१/२०२० रोजीची अंतिम 


जेष्ठतासूची. 
अ. | जेष्टता । अधिका-यांचे नांव प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती $( ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्ती | शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक # ( दिनांक नियुक्तीचा |। ज्येष्ठतेचा मानीव | चा दिनांक @ 
नियुक्‍तीनंतर मार्ग ( दिनांक 
प्रवर्ग सरळसेवेने/म 
बदलला र्यादीत 
असल्यास विभागीय 
त्यांचा परीक्षेव्दारे 
दिनांक) नियुक्‍त 
उमेदवारांचा 
गुणवत्ता 
क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
| 9 | २ 3 | 8 | षु & शिक्का ८ 8 | ao ० [1११ | q 
4 al श्री.बी.एस. राणे इ.मा.व. २८-5७0-१९५८ | 92-Feb-2000 पदोन्नती 92-Feb-2000 30-Sep- एम.कॉम. दि.०२.०२.२०१५ रोजी 
२०१६ स्वेच्छानिवृत्ती 
२ 2 श्री. जी. के. पाटील प्रगत ८-)80-१९५९ | 92-Feb-2000 पदोन्नती 92-Feb-2000 39-Aug- एम.कॉम. दि.३१.०८.२०१७ रोजी नियत 
२०१७ वयोमानानुसार सेवानिवृत्त 
३ ३ श्री. एस. के. कामथे म. ज. (ब) 2¢-Feb-I848 | 2Dec-ooo पदोन्नती 2-Dec-2000 2¢-Feb- बी.ए. दि.२८.०२.२०१७ रोजी नियत 
२०१७ वयोमानानुसार सेवानिवृत्त 
8 8 श्री. डी. सी. नेवसे इ. मा.व. १-॥५॥७-१९७० | १४-॥॥७/-२००३ | नामनिर्देशन | 48-May-2003 39-July- शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण 
२०२८ विभाग क्र. व्यशिअ- 
बी.कॉम १५०१/१४४२/(प्र.क्र.१६९)/व्यशि- 
१, दि.७/५/२००३ अन्वये 
नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्‍ती. 
4 4 aU SLUgSIR अनुसूचीत 98-Oct-984¢ | ¢-Jan-200g | नामनिर्दशान | ८-चक्षा-२००६ 39-Oct- बी.ए, दि.३१.१०.२०१६ रोजी नियत 
जमाती २०१६ | एम.एस.डब्लू.एम. वयोमानानुसार सेवानिवृत्त 


फील 


& & श्री. आर. पी. शिदे प्रगत १-उ७॥-१९६६ | ३०-उ७-२००८ पदोन्नती 30-Jul-2002 39-May- एम.कॉम. शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण 
२०२४ विभाग क्र. व्यशिअ- 
२००७/(प्र.क्र.२४५/०८)/व्यशि-१, 
दि.५/४/२००८ अन्वये पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती. 
9 9 श्री. एन. जी. परमार । प्रगत २०-उ॥-१९६२ | 92-May-2ood पदोन्नती १२-॥॥७॥/-२००८ 39-Jul- शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण 
२०२० विभाग क्र. व्यशिअ- 
बी.कॉम २००७/(प्र.क्र.२४५/०८)/व्यशि-१, 
दि.५/४/२००८ अन्वये पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती. 
¢ ¢ श्री.एम.एस.बोटले इ.मा.व. पु-॥६-१९६८ | ३०-/७-२००८ पदोन्नती ३०-५७॥-२००८ 39-May- se अन्य विभागात नियुक्ती झाल्याने 
२०२६ a कार्यमुक्त 
९ ९ सौ. सुवर्णा अ. जाधव । इ.मा. व. ३१-३७-१९६० | २५-५७-२००८ पदोन्नती 24-Apr-2002 39-Jul- एम.ए, दि.३१.०७.२०१८ रोजी नियत 
२०१८ | एम.फील,एम.बी.ए. वयोमानानुसार सेवानिवृत्त 
णि णन श्री.एस.पी.न्यायनित | अनुसुचीत 92-Nov-4849 | 4-Feb-200¢ पदोन्नती 4-Feb-200¢ 30-Nov- = दि.३०.११.२०१५ रोजी नियत 
जाती २०१५ ee वयोमानानुसार सेवानिवृत्त 
i 7 ए.एम.ढाणके विशेष मागास | २८-उण॥ा-१९७२ | 9§-Sep-209g | सरळसेवा | १६-$७-२०१६ 30-Jun- | बी.ई (मेकॅनिक) शासन निर्णय,कौ.वि. व 
प्रवर्ग २०३० | एम.एम.एस उ.विभागाचे पत्र क्र. व्यशिअ- 
(SISTA मै) २०१५/(३९४/१५)/व्व्यशि -१, 
दि.१७/०५/२०१६ अन्वये सरळ 
सेवेने नियुक्‍ती 
१२ १२ | श्रीमती. सु.सं.विसपुते | प्रगत 48-Nov-9894 | ¢-Sep-209§ सरळसेवा | ¢-Sep-209§ 30-Nov- शासन निर्णय,कौ.वि. व 
(श्रीमती वंदना २०३३ स उ.विभागाचे पत्र क्र. व्यशिअ- 
यांदा त ada बी.एस.सी, 
सदाशिव ) एम.एस.डब्लू २०१५/(३९४/१५)/व्व्यशि -१, 
य दि.१७/०५/२०१६ अन्वये सरळ 
सेवेने नियुक्‍ती 
१३ १३ | श्री.लोकरे बालाजी अनुसूचीत २०-॥/७8४/-१९७७ 2¢-Jul-209g | सरळसेवा | २८-३७-२०१६ 394-May- एम.ए, बी.एड शासन निर्णय,कौ.वि. व 
ज्ञानोबा जाती २०३५ उ.विभागाचे पत्र क्र. व्यशिअ- 


२०१५/(३९४/१५)/व्व्यशि -१, 
दि.१७/०५/२०१६ अन्वये सरळ 
सेवेने नियुक्‍ती 


48 


48 


श्री. डोंगरे शंकर 
थावरजी 


विजा. अ 


९-॥१०४-१९६२ 


१-580-२०१६ 


सरळसेवा 


१-580-२०१६ 


30-Nov- 
2020 


बी.कॉम 


शासन निर्णय,कौ.वि. व 
उ.विभागाचे पत्र क्र. व्यशिअ- 
२०१५/(३९४/१५)/व्व्यशि -१, 

दि.१७/०५/२०१६ अन्वये सरळ 
सेवेने नियुक्‍ती 


खंड ०१/०१/२०१९ ते ३१/१२/२०१९ 


*(टप्पा१व टप्पा २ नुसार वेगवेगळया असल्याने जे लागू असेल ते नमूद करावे. 


# (१) सेवेत खुल्या प्रवर्गातून नियुक्‍ती झाली असून काही कालावधीनंतर मागास प्रवर्गाचा दावा सादर केला आहे व त्या प्रवर्गाचे वैध प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे 


(२) सेवेत सर्वसाधारण ( Non-handicapped ) घटकातून नियुक्‍ती झाली असेल व काही कालावधीनंतर अपंगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तर वरील (१) व (२) येथील प्रकरणी ज्या दिनांकास मागास प्रवर्गाचा 
दावा/अप्रगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तो दिनांक नमूद करावा. 


$ पदोन्नत/सरळसेवा/मर्यादीत विभागीय परीक्षा इ. (यापेक्षा वेगळया मार्गाने नियुक्ती झाली असल्यास त्याबाबत नमूद करावे.) 


@ आवश्यक असल्यास अथवा पदोन्नतीकरिता शैक्षणिक अर्हता विहीत केली असल्यास हा रकाना अंतर्भूत करावा. 


